पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत जिल्हा पाणी व 
स्वच्छता मिशन कक्षास प्रत्येक जिल्ह्यास प्रत्येकी एक 
संगणक, fied, वायफाय सुविधा खरेदी 
करण्याकरीता अंदाजित रू. ४१.०० लक्ष इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः WSSD-2§090/8/2023-WSD-(COMPUTER CELL)-Water supply and 


वाचा- 


AJ --0 
Se जय 


o~ 
— 
प 


mM 
n> 


प्रस्तावना - 


Sanitation 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 


क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: 39 ऑगस्ट, २०२३. 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. मातंस-२०११/प्र.क्र. १२५/३९, दिनांक २३.०९.२०११ 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. २१५/उद्योग, दिनांक 
१७.०४.२०१५ 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र. ०८/उद्योग-४, दिनांक 
०७.०५.२०२१. 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआयएस-२०२१/प्र.क्र. ०१/संगणक कक्ष, 
दिनांक ०५.०३.२०२१. 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र. खरेदी-२०२३/प्र.क्र. ई-६२७४५०/संगणक कक्ष, 
दिनांक ०२.०६.२०२३. 


माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेस शासनाच्या सर्व सेवा माफक दरात, पारदर्शकरित्या 


व जलदगतीने उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्याचे ई-प्रशासन 


धोरण जाहीर करण्यात आलेले आहे. तसेच माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांच्या दिनांक 
०२.०२.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्य शासनामध्ये शासकीय कामकाजात संगणकाचा अधिकाधिक 
वापर करुन शासकीय कामकाज गतिमान व्हावे, कामकाजात सुसुत्रता यावी, दस्तऐवज व माहिती सुरक्षित, 


त्वरेने व जलद गतीने प्राप्त होऊन निर्णय प्रक्रिया सुलभ व्हावी शासकीय कामकाजात ई-ऑफिस प्रणालीचा 


प्रभावी वापर करणे आवश्‍यक आहे. त्यास अनुसरून मंत्रालयीन विभागांमधील तसेच क्षेत्रीय कार्यालयातील 


शासन निर्णय क्रमांकः WSSD-26010/4/2023-WSD-(COMPUTER CELL)-Water supply and Sanitation 


शासकीय कामकाजात दिनांक 09.08.2023 पासून ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर प्रभावीपणे करण्यासाठी 
आवश्यक असलेल्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावरील 
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाला म्हणजेच प्रत्येक जिल्हयास प्रत्येकी एक संगणक, प्रिंटर व वायफाय 
सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने संगणक-३४ नग, प्रिंटर्स-३४ नग, वायफाय सुविधा-३४ नग खरेदी 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ५ येथील शासन निर्णय दि. ०५ मार्च, २०२१ अन्वये पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागातंर्गत संगणकीकरण व ई-गव्हर्नन्स धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागाच्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सदर समिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या (माहिती 
व तंत्रज्ञान संचालनालय) दि. २३.०९.२०११ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १२.७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, 
विभागाच्या रुपये दहा लाखापेक्षा जास्त व रुपये पाच कोटी पर्यंतच्या ई-प्रशासन प्रकल्पाच्या प्रस्तावांची 
देखरेख / छाननी / मंजुरी करु शकते. त्यानुषंगाने प्रकल्प अंमळबजावणी समितीच्या दिनांक ३०.०५.२०२३ 
रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीनुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिनस्त जिल्हा पाणी व स्वच्छता 
मिशन कक्षाला म्हणजेच प्रत्येक जिल्हयास प्रत्येकी एक संगणक, प्रिंटर व वायफाय सुविधा उपलब्ध 
करण्याच्या दृष्टीने संगणक-३४ नग, प्रिंटर्स-३४ नग, वायफाय सुविधा-३४ नग एवढया साहित्याची आवश्‍यकता 
आहे. याची पूर्तता करणेस्तव माहिती व तंत्रज्ञान विभागाद्वारे निर्धारीत तपश्ीलाच्या (specification) आधारे 
माहे मार्च व एप्रिल २०२३ मध्ये संगणक, प्रिंटर, मल्टीफंक्ठान प्रिंटर, स्कॅनर, लापटॉप इ. साहित्य खरेदी 
करण्यास विभागास मान्यता प्रदान करण्यात आळेली आहे.संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. २ व ३ मधील दिलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना / निर्देशांनुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकरिता आवश्‍यक साहित्य खरेदी 
करण्यासाठी संदर्भ क्र. ६ अन्वये विभागाची प्रकल्प अंमलबजावणी समिती पुनर्गठीत करण्यात आलेली आहे. 
सदर बाबी लक्षात घेता, संगणक, प्रिंटर्स व वायफाय सुविधा खरेदी करण्याकरीता अंदाजित रू. ४१.०० लक्ष 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. तपशील खरेदी करावयाची 
संख्या 
Ee ae संगणक (All in One Desktop) ३४ नग 
२ प्रिंटर्स ३४ नग 
३ | वायफाय सुविधा ३४ नग 
एकूण १०२ नग 


२. सदर खरेदी या आर्थिक वर्षातील मंजुर अर्थसंकल्पीत निधीच्या उपलब्धतेनुसार करण्यात येईल. 
खरेदी करतांना संगणक, प्रिंटर्स, वायफाय सुविधा यांची कमीत कमी ३/५ वर्षे वॉरंटी किंवा सेवा हमी असेल 
याची दक्षता घेण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः WSSD-26010/4/2023-WSD-(COMPUTER CELL)-Water supply and Sanitation 


३. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. २१५/उद्योग, 
दिनांक २४.०८.२०१७ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे Government e Marketplace (Gem) पोर्टलवरून विहित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करून करण्यात येईल. 
४. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्रमांक वाय-५ ३४५१ सचिवालय आर्थिक सेवा (००) ०९० सचिवालय (०२) 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (०२) (०२) ई-गव्हर्नस प्रकरणाची अंमलबजावणी ३४५१ २७६४ - १७ संगणक 
खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात येईल. 
५. सदर खरेदी झासन निर्णय, वित्त विभाग झासन निर्णय क्रमांक विअप-२०१३/प्र.क्र. 30/2093 विनिमय, 
भाग-२ दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिनियम नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिळा, उपविभाग दोन मधील 
अनुक्रमांक २७ (अ), नियम क्रमांक ७६ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार करण्यात 
येईल. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८३११७०८३१९२२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY VITHOBA ९१18-08 

SA NJ AY DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f38e777689de3b7f0254b419127daa9612 

Vi T H O B A b470f287aa63 10645bf8f39ddb6811 
postalCode=400032, st=Maharashtr 

ber=DF8236826D559FF6F7F76F 1D6D59 


IN 
C70C92E9C010F48017078D824BE6D2B5B8D1 
‘SANJAY VITHOBA KALBHOR 


ste: 2023.08.31 18:15:05 +05'30' 


(संजय काळभोर) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
2. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोखशाखेमार्फत), 

३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

४. वित्त विभाग, (व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई, 

५. सहसचिव (संगणक कक्ष), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. अवर सचिव REM, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवड नस्ती (संगणक कक्ष) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


